प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या नवीन आलेल्या कामांची कार्यान्वयीन 
यंत्रणा बदल करण्याबाबत शुध्दीपत्रक.... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र. ३४६ (भाग-२)/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४. 

खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा स्तंभ क्रमांक ५ ऐवजी स्तंभ क्रमांक ६ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी :- 


अ.क्र. (मुळ शासन निर्णय अ.क्र) / शासन निर्णय प्र.मा. | सध्याची यंत्रणा बदल करावयाची 
कामाचे नाव दिनांक (लक्ष) यंत्रणा 
हि श्री साई सेवा समिती चॅरीटेबल | दि.२०/१२/२०२३ | 200.00 | जिल्हाधिकारी, | संचालक, पर्यटन 
ट्रस्ट यांचे साई बाबा मंदिर पाळधी जळगाव संचालनालय 
ता.धरणगाव, जि.जळगाव येथे 
भक्‍त निवास व सभागृह बांधणे. 

२. । मौ.पदमालय, ता.एरंडोल, ५००.०० | जिल्हाधिकारी, | संचालक, पर्यटन 
जि.जळगाव येथीळ गणपती जळगाव संचालनालय 
मंदिराचे सुशोभिकरण करणे. 

३. | मौ.पदमालय, ता.एरंडोल, ५००.०० | जिल्हाधिकारी, | संचालक, पर्यटन 
जि.जळगाव येथील गणपती मंदिर जळगाव संचालनालय 
येथे सभामंडप बांधकाम करणे. 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शार्ती स्तंभ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१२१७०२१४६३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 
(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र 8 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई / नागपूर. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

७. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


Cc 40 A -0 


